जि. रायगड येथील ईव्हीएम - व्हीव्हीपॅट मश्ीन्सच्या 
साठवणुकीकरीता गोदामाची दुरुस्ती :- प्रशासकीय 
मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन निर्णय क्र. ईव्हीएम-२०२०/प्र.क्र.२६२/२०/३३ 
मंत्रालय मुंबई-४०००३२. 
दिनांक -: २१ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, रायगड यांचे पत्र क्र.निवडणूक/कार्या 
६ (२) /ईव्हीएम गोदाम दुरुस्ती/२०२३, fF.20.04.2023 चे पत्र. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), 
दि.२०.०९.२०१९ 
३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण1-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५.०९.२०१९ 


शासन निर्णय :- जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, रायगड कार्यालयाकडून जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, रायगड येथे ईव्हीएम-व्हीव्हीपँट मशीन्सच्या साठवणुकीसाठी आव्यक असलेल्या गोदामाच्या 
दुरुस्तीकरणासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत अंदाजपत्रक छाननी करुन तांत्रिक सहमतीसह एकुण 
रु.६,५५,४२८.०० इतक्या किमतीचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.१ अन्वये प्रशासकीय मान्यतेस्तव या कार्यालयास प्राप्त 
झाला आहे. 

२. सदर प्रस्तावाच्या छाननीअंती अंदाजपत्रकातील कामात समाविष्ट असलेल्या बाबींच्या किंमतीचे विवरण 
खालीलप्रमाणे आहे. 

Recapitulation Sheet 


अ.क्र कामाचे नाव अंदाजीत किमत 
7 जिल्हाधिकारी कार्यालय, येथील तिसऱया मजल्यावरील ईव्हीएम गोदाम | ६,५५,४२८.०० 
दुरुस्ती ( खिडक्यांना जिआय शिटचे पत्रे बसविणे, गिलावा व रंगकाम 
करणे, ग्रिल लावणे, विंडो शिल्ड लावणे व खिडक्या बसविणे व दुरुस्ती 
करणे) 


३. वरील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार विषयांकित कामाच्या रु.६,५५,४२८.०० (रुपये सहा लक्ष पंचावन्न 
हजार चारशे अठ्ठाविस फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास शासन या आदेशाद्वारे खालील अटींच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 

a. ईव्हीएम व व्हीव्हीपँटची कायमस्वरुपी साठवणूक करण्यासाठी दुरुस्ती करण्यात येणाऱ्या सदर 
गोदामांचे बांधकाम कमीत कमी खर्चात व भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे 
गुणवत्तापूर्ण होईल याबाबतची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहील, त्याकरीता विहित 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

0. ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट wile साठवणुकीकरीता भारत निवडणूक आयोगाच्या (८0) 
दि.०८.०८.२०१७, दि.१२.०३.२०१९ तसेच भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सुचना विचारात घेवून सदर गोदामांचे दुरुस्तीचे काम दर्जेदार होईल याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

०. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा वापर करावा अथवा उद्योग, ऊर्जा 
व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदींचा अवलंब न्वये वस्तू व 
सेवा खरेदीकरीता केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०२०/प्र.क्र.२६२/२०/३३ 


d. 


विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही याद्ृष्टीने दक्षता घेवून 


8. 


काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे. 

काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना THA, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तुविशारदांकडून 
मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम 
हाती घ्यावे. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 


. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६६०/इमारती-२, 


दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

गोदाम दुरुस्तीकरीता आव्यक असलेल्या वस्तु या भाड्याने घेण्यात याव्यात की खरेदी करण्यात 
याव्यात याबाबत तुलनात्मक विचार करुनच कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच भाड्याने घेतलेल्या 
वस्तु पुढील निवडणूकीकरीता वापरण्यात येणार किंवा कसे व खरेदी करण्यात आलेल्या वस्तु मुदत 
संपल्यानंतर त्याचे निर्लेखन करुन येणारी किंमत शासकीय लेख्यात जमा करण्यात यावी. 


प्रस्तुत मान्यता ही वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), 
दि.२०.०९.२०१९ मधील मुद्दा क्र. ३ अन्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण- 
२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९ अन्वये तसेच नियोजन विभाग, 
२०१०प्र.क्र.४८ (भाग-१) / का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार 


देण्यात येत आहे. 


षट्‌. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३२११२१५३७४६०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=fbc8d8e38995c4fcf775 16832a234634ee35 1 5ceb865bee7e583fe 
8840165011, postalCode=400032, st=Maharash' 


SHARDUL माया 
(किरणशार्दुल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


-: जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी ,रायगड 


प्रत .१ -महालेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 


. महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा), नागपूर 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, रायगड 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पू), 

. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, कोकण विभाग 
. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, रायगड 


७. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, रायगड 


. निवडनस्ती (सा.प्र.वि. कार्यासन ३३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्र.ससमा 


